सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 

अनुदाने ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड हिळ जि. पालघर 
यांना देण्यात यावयाच्या अनुदानाचे वाटप . 

मुख्य लेखाशीर्ष - 28940392 (सातवा हप्ता वेतन ) शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SATA २०२ १/प्र.क्र.४०/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २१ मार्च,२०२२ 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, 
दि.१७.०९.१९९३. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक- प्रशिक्षण ११९९/ प्र.क्र.५८१/६१, 
दि. २३.९.१९९८ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, 
दि.१२.६.२००१. 
४) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. ०७.०४.२०२१. 
५) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. ११.०५.२०२१. 
६) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. २५.०६.२०२१. 
७) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. २३.०८.२०२१. 
८) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. २९.११.२०२१ 
९) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः AGA २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. ०८.०२.२०२२ 
१०) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः STAT २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दि. ०९.०३.२०२२ 


शासन ठ]ाध्दीपत्रक : - 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १० येथीळ शासन निर्णय क्रमांक अनुग्रा २०२१/प्र.क्र. ४०/आस्था-१५, दिनांक 
०९.०३.२०२२ मधील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये " सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाकरिता ३६ सहायक अनुदान 
(वेतन) या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ७५ % मर्यादेत रु. ३४.८०७५ लक्ष (रुपये चौतीस लक्ष ऐंशी 
हजार सातशे पन्नास फक्त) इतका निधी संदर्भ क्र.४ ते ८ अन्वये आणि ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
करिता रु. ३,६०,४८५ /- (रुपये तीन लक्ष साठ हजार चारशे पंचाऐंशी फक्त ) संदर्भ क्रमांक ९ अन्वये 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, शिवाजी नगर, अमरावती यांना वितरित करण्यात आला आहे" या ऐवजी "सन 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SATA २०२१/प्र.क्र.४०/आस्था-१५ 


2029-2022 या वित्तीय वर्षाकरिता ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
७५ % मर्यादेत रु. २०.१० लक्ष (रुपये वीस लक्ष दहा हजार फक्त) इतका निधी संदर्भ क्र.४ ते ८ अन्वये 
आणि ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) करिता रु. १.५० लक्ष (रुपये एक लक्ष पन्नास हजार फक्त ) संदर्भ 
क्रमांक ९ अन्वये ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड feo जि. पालघर यांना वितरित करण्यात आला 
आहे" असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र SAAT ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३१७१३०२०८३७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL SURYAKANT ortersunt sutvacanrraneo-nuna 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 
HANJE वणन वाता कल 
(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई (२ प्रती) 
२. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुकत कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर, जिल्हा पालघर 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. महासंचालक, BART चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
७. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
९. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, कोसबाड हिल, जिल्हा पालघर. 

१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, .वित्त-६, वित्त-७, ग्राम विकास विभाग 

११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


